ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाळील विद्युत 
निरीक्षणालय शाखेतील विद्युत निरीक्षक, गट-अ 
(राजपत्रित) पदाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता- २०२२/प्र.क्र.१७५/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ: १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही- २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि. २१/०६/२०२१. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता- २०२२/प्र.क्र.१७५/ऊर्जा-१, 
दि. ०४/१०/२०२२. 
३) मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुविनि/आस्था/कार्या-२(१/१६६८ व १६७५/२०२२, 
दि. २०.१०.२०२२ 


प्रस्तावना:- 
ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालय शाखेंतर्गत कार्यरत विद्युत निरीक्षक, 


गट-अ (राजपत्रित) संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भ 
क्र. २ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीमध्ये 
काही आक्षेप असल्यास/ काही वास्तविक चुका असल्यास (नाव, अडनाव, जन्मदिनांक, नियुक्‍ती दिनांक, 
नियुक्तीचा मार्ग, शैक्षणिक अर्हता, अभिप्राय इ. मध्ये चुका असल्यास) एखाद्या अधिकाऱ्यांच्या नावापुढील 
संबंधित स्तंभामध्ये माहिती अभावी रकाना कोरा असल्यास, सदर माहिती आवऱ्यक त्या पुराव्यासह मुख्य 
विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत शासनाच्या निर्दशनास आणून देण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना 
कळविण्यात आले होते. 

२. त्याअनुषंगाने उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ अन्वये मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्याकडून प्राप्त झालेले 
आक्षेप/ निवेदन विचारात घेऊन तसेच संदर्भ क्र. १ येथील शासन शासन अधिसूचनेमध्ये विहित केलेल्या 
तरतूदीनुसार विद्युत निरीक्षक या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विद्युत निरीक्षक, गट-अ 
(राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अंतिम जेष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन 


घेण्याबाबत कळवावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २०२२/प्र.क्र.१७५/ऊर्जा-१ 

४. सोबतच्या परिशिष्टातील अ. क्र. १२ येथील श्री. यु. के. धोटे, विद्युत निरीक्षक यांना 
मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल मूळ अर्ज क्र. २६५/२०१४ आणि 
क्र. ३४१/२०१२ बाबतच्या मा. न्यायाधिकरणाच्या दि. १५/१२/२०१४ रोजीच्या आदेशास अनुसरून विद्युत 
निरीक्षक या पदावरील मानीव दिनांक मंजूर करण्याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्ररित्या सुरु असल्याने 
त्याबाबत मान्यता मिळाल्यानंतर त्यानुसार त्यांचे ज्येष्ठता यादीतील सुधारित स्थान दर्शविण्यात येईल. 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२२११४३२१५७६१० असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAM CHAUDHARI 
RA M DN: CN = RAM CHAUDHARI, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


CHAUDHARI ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Date: 2023.02.21 14:37:55 +05'30' 


(राम सु. चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, 

रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (Td), मुबई-७१. 

२) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर. 

3) सर्व संबंधित विद्युत निरीक्षक (मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा 
मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुबई-७१ यांच्यामार्फत 
अग्रेषित.) 

४) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) उप सचिव (ऊर्जा-१ यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६) निवडनस्ती (ऊर्जा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.१७५/ऊर्जा-१, दि. २१ फेब्रुवारी, २०२३ चे सहपत्र 
परिशिष्ट-अ 
ऊर्जा विभागांतर्गत विद्युत निरीक्षणालया मधील विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गाची दि. 09.09.2022 रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची. 


अ. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्यांचे नाव जात जन्मतारीख | पदौन्नतीच्या/ | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक शेरा 
क्र. | क्रमांक प्रवर्ग नियुक्तीच्या मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता 
आदेशाचा ज्येष्ठता मानीव 
दिनांक दिनांक 

ee ? 3 8 ५ § @ टॅ ९ |. विकि आ. 

१ a श्री. यु. ए. भोयर खुला ०४/०७/१९६७ | २२/०६/२००९ | पदोन्नतीने | २२/०६/२००९ | ३१/०७/२०२५ | बी.ई (fa) 

२ २ श्रीम. एस. एस. पोळ खुला १९/०८/१९६४ | २२/०६/२००९ | पदोन्नतीने | २२/०६/२००९ | ३१/०८/२०२२ | बी.ई (वि. 

३ ३ श्री. हेमंत ना. WATS अ.ज. १३/०६/१९७५ | २४/११/२००९ | सरळसेवा | २४/११/२००९ | ३०/०६/२०३३ | बी.ई (वि. 

४ शि श्रीमती. मिनाक्षी वाठोरे । अ.जा. ०६/११/१९६४ | ०३/१२/२०११ | पदोन्नतीने | ०३/१२/२०११ | ३०/११/२०२२ | बी.ई (fea) 

4 4 श्री. आर. व्ही. महालक्ष्मे | AST) । १८/०४/१९६६ | २७/०८/२०१२ | पदोन्नतीने | २९/०८/२०१२ | ३०/०४/२०२४ | बी.ई (fa) 

& ६ श्री. ए. जी. कणसे खुला ०१/०६/१९७० | २७/०८/२०१२ | सरळसेवा | २९/०८/२०१२ | ३१/०५/२०२८ | बी.ई (fa) 

७ oa श्री. पी. एम. चामट इ.मा.व २०/०९/१९७० | २७/०८/२०१२ | सरळसेवा | २९/०८/२०१२ | ३०/०९/२०२८ | बी.ई (fa) 

८ ८ | श्री. ए. एम. राठोड वि.जा.(अ) | ०१/०२/१९७४ | २७/०८/२०१२ | सरळसेवा | २९/०८/२०१२ | ३१/०१/२०३२ | Fig (fa) 

९ ९ श्रीम. आर. एम.नागपूरे | अ.ज. २०/११/१९७१ | २१/०६/२०१४ | पदोन्नतीने | २१/०६/२०१४ | ३०/११/२०२९ | बी.ई (वि. 

१० शिश श्री. ए. एच. मुजावर इ.मा.व. ०१/०६/१९६९ | ०५/०२/२०१६ | पदोन्नतीने | १६/०२/२०१६ | ३१/०५/२०२७ | बी.ई (वि. 

११ [a | १ | श्री.आर. आर. चव्हाण । अ.जा. ०२/०५/१९६७ | २०/०४/२०१६ | पदोन्नतीने | २२/०४/२०१६ | 39/04/2024 | बी.ई (वि. 
*१२ १२ श्री. यु. के. धोटे अ.ज. १२/०९/१९६८ | १८/०६/२०१६ | पदोन्नतीने ३०/०९/२०२६ | बी.ई (वि. 

१३ | १३ | श्री. सारंग सुभाष नाईक | भ. ज. (ब) | १७/१२/१९७५ | १०/११/२०१७ | सरळसेवा | १६/११/२०१७ | ३१/१२/२०३३ | hg (fa) 

१/२०१४ 


१४ शि श्री. निलेश वामन मदाने | खुला ०५/०४/१९८० | १०/११/२०१७ | सरळसेवा | १६/११/२०१७ | ३०/०४/२०३८ | hs (fa) 
2/2098 

१५ १५ | श्री. नवनाथ बाजीराव भ.ज. (क) | १९/०४/१९८२ | १०/११/२०१७ | सरळसेवा | १६/११/२०१७ | ३०/०४/२०४० | FHS (fe) 
जाधव ३/२०१४ 

१६ १६ । श्री. मिलिद संतोषराव । अ.जा. २२/०६/१९७९ | १०/११/२०१७ | सरळसेवा | १६/११/२०१७ | ३०/०६/२०३७ | बी.ई (वि. 
कुऱ्हाडे ४/२०१४ 

१७ णं श्री. संजय आदिनाथ इ.मा.व. | २३/०५/१९७९ | १०/११/२०१७ | सरळसेवा | २७/११/२०१७ | 39/04/2030 | बी.ई (वि. 
आंबेकर 4/2098 

१८ १८ | श्री. अविनाश दिपचंद खुला २६/०१/१९८३ | १०/११/२०१७ | सरळसेवा | ११/१२/२०१७ | 39/09/2089 | बी.ई (वि. 
वनारकर ७/२०१४ 


* अ. क्र. १२ येथील श्री. यु. के. धोटे, विद्युत निरीक्षक यांना मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल मूळ अर्ज क्र. २६५/२०१४ आणि क्र. ३४१/२०१२ बाबतच्या मा. न्यायाधिकरणाच्या 


दि. १५/१२/२०१४ रोजीच्या आदेशास अनुसरून विद्युत निरीक्षक या पदावरील मानीव दिनांक मंजूर करण्याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्ररित्या सुरु असल्याने त्याबाबत मान्यता मिळाल्यानंतर त्यानुसार त्यांचे 
ज्येष्ठता यादीतील सुधारित स्थान दर्शविण्यात येईल. 


RAM 


CHAUDHARI 


(राम सु. चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by RAM CHAUDHARI 
DN: CN = RAM CHAUDHARI, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = INDUSRTY, 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2023.02.21 14:38:14 +05'30" 


